वाचा :- 


कोविड १९ (कोरोना) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 
उमेदवारांना आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) 
प्रमाणपत्र देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - राआधो २०२३ /प्र.क्र.४०/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २३ मार्च, २०२३ 


सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक -राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि.१२ फेब्रुवारी, २०२० 


परिपत्रक 
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर मार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र 


लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांना प्रविष्ठ होणाऱ्या उमेदवांराना 
आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र मिळविणे शाक्य झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे 
आदेश पारीत करण्यात येत आहेत. 


१) कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे उमेदवारांनी आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र 
काढले नसल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या 
मुलाखती दरम्यान सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक 
प्रमाणपत्राची मागणी न करता सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ या वर्षाचे आर्थिकदृष्टया 
दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे. 


२) ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्राच्या कारणास्तव मुलाखतीच्या 
प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे अशा उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात यावी. 


3) पूर्व परीक्षेच्या आधीचे मागील वर्षाचे उत्पन्न गृहीत धरुन आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) 
प्रमाणपत्र जमा करणेबाबत सध्याचे नियम आहेत. ज्या उमेदवारांनी याप्रमाणे मागील वर्षाचे 
आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र जमा केले आहेत त्यांच्याबाबत या शासन परिपत्रकामध्ये 
कोणतेही बदल नाहीत. तथापि, ज्या उमेदवारांना पूर्व किंवा मुख्य लेखी परीक्षेच्या अगोदर कोरोना 
महामारीमुळे आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढणे शक्य झाले नाही, परंतू 
मुलाखतीच्या किंवा ज्या परीक्षेकरीता मुलाखत हा टप्पा लागू नाही, sa उमेदवारांनी कागदपत्र 
पडताळणीच्या आर्थिक वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढलेले आहेत, असे 
प्रमाणपत्र संबंधीत मुलाखतीस किंवा कागदपत्र पडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत. 


सदर शासन परिपत्रक शासकीय/ निमशासकीय सेवा, मंडळे/महामंडळे, नगरपालिका / 


महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक 
संस्था, खाजगी विद्यालये, खाजगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था, अनुदानित/विना अनुदानित 
विद्यालये, अनुदानीत विना अनुदानीत महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश 
देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः राआधो 2023 /प्र.क्र.४०/१६-अ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१७३६३५०४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SURYAWANSHI SAMPAT DASHARATH 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


IN: 
S U RYAWA N S H | ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887c9102b4130a 
७7322, postalCode=400032, st=M htr 
INumber=F8D5F07D73B60D731 12565DB9BAEE680FFADE9B875 
SAM PAT DAS H A RATH ‘8D5A695368E 1D3656632DD, cn=SURYAWANSHI SAMP, 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल ,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य (सर्वी 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय ,मुंबई. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई . 
१०. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
११. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
१२. प्रबंधक, मा.लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई 
१३. सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.महाराष्ट्र राज्य , 
१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१६. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
१७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 
१८.विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 
१९. सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२०. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
२१. कार्यासन १६-अ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


